आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत अनिवार्य स्वरुपाच्या बाबीकरीता 
निधी वितरण. 
(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. 02 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० जून, २०२३. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३ व दि.०५.०६.२०२३. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेळी असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांच्या वेतन या 
बाबीकरीता ३४ % , १०-कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता ३० %, १७-संगणक खर्च व ५०-इतर खर्च या 
बाबींकरीता २० % निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास 
विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र.१-वेतन याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १०%, 
१०-कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता २० %, १७-संगणक खर्च व ५०-इतर खर्च या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित 
तरतुदींच्या १० % निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे बाब क्र.१-वेतन 
याकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १०%, १०-कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता २० %, १७-संगणक खर्च व 
५०-इतर खर्च या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतुदींच्या १० % निधी इतका निधी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२७१५४२३६७८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व ATaTA, «= RAJENDRA बान 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2dfa8a71 

D EVA R A M cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63511160 
B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 

B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.06.30 13:41:00 +05'30' 

(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३० जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
ae | २ ३ शिळे अशा षु ६ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
१3 (00) (03) ई-गव्हर्नन्स १०-कंत्राटी ५००० १०००.००० उप सचिव, 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी । सेवा आदिवासी विकास 
(कार्यक्रम खर्ची (लेखाशिर्ष | १७-संगणक १५००० १५००.००० | विभाग, मंत्रालय 
२२५१०८४८) खर्च 
५०-इतर खर्च १५००० १५००.००० 
एकूण ३५००० ४०००.००० 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ (०१)(०१आदिवासी विकास | ०१-वेतन ६८०८९० ६८०८९.००० | आयुक्त, आदिवासी 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे विकास, नाशिक 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्ची | १०-कंत्राटी १२८७३ १२८७.३०० 

(लेखाशिर्ष २२२५१३९३) सेवा 
एकूण २२२५ १३९३ एकूण ६८०८९० ६९३७६.३०० 

२ ०१-वेतन ३२५००० ३२५००.००० आयुक्त, 
(०२(२४) अनुसूचित जमाती आदिवासी, संशोधन 
प्रमाणपत्र तपासणी (कार्यक्रम । १०-कंत्राटी १५०००० 30000,000 | त प्रशिक्षण संस्था, 
खर्च) -लेखाशिर्ष २२२५४१२२ | सेवा पुणे. 

एकूण २२२५ ४१२२ एकूण BONES Gene 

3 aren ०१-वेतन १३५४८४७ १३५४८४.७०० | आयुक्त, आदिवासी 
(०१)(५९) आदिवासी मुलांसाठी 

मुलींसाठी विकास, नाशिक. 
व मुलींसाठी शासकीय 
वसतीगृह (कार्यक्रम खची १०-कंत्राटी १७०००० १७०००.००० 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७२५) सेवा 
एकूण २२२५ डी ७२५ एकूण १५२४८४७.००० १५२४८४.(७०० 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३० जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट | सन २०२३-२४ सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
विश २ ३ ae षु ६ 
४ (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह | ०१-वेतन ८९००००० ८९००००.००० | आयुकत, आदिवासी 
(कार्यक्रम खर्ची (लेखाशिर्ष १०-कंत्राटी ८३०००० ८३०००.००० विकास, नाशिक. 
२२२५डी७३४) सेवा 
एकूण २२२५ डी ७३४ एकूण 0000 8987032०02 
4 (०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना १४०००००० १४०००००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर ता विकास, नाशिक. 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी | 0 
सहाय्यक अनुदाने अनुदाने 
सहाय्यक अनुदाने न 
(कार्यक्रम खची a 
(लेखाशिर्ष 2224NH 922) 
एकूण २२२५एफ१२९ १४०००००० १४०००००,००० 
वैद्यकीय व तत्सम ३४- ७००००० ७००००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
महाविद्यालयांत शिक्षण घेणा- | शिष्यवृत्या / विकास, नाशिक. 
६ ।याअ.ज.च्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतने 
शिष्यवृत्ती (२२२५३५२९) 
शिक्षण फी व परिक्षा फो प्रदाने ३४- १०००००० १०००००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
७ | (लेखाशिर्ष २२२५०९४) शिष्यवृत्या / विकास, नाशिक. 
विद्यावेतने 
८ | व्यावसायिक महाविद्यालयांना ३४- १०००० १०००.००० | आयुक्त, आदिवासी 
संलग्न असलेल्या शिष्यवृत्या / विकास, नाशिक. 
वसतिगृहातील अनुसुचित विद्यावेतने 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह 
भत्ता (लेखाशिर्ष २२२५एफ१११ 
२२२५-एकूण २८१२०७३७ २८२८३६१.००० 
& (09)(0¢) HERTS राज्य 340000 34000000 | आयुक्त, आदिवासी 
सहकारी आदिवासी विकास । ३६-सहाय्यक विकास, नाशिक 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य अनुदाने 
(कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष (वेतन) 
२४२५०८५३) 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.३० जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ सदर शा.नि.न्वये | नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची वितरीत करण्यात 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
षां २ ३ शिंगे आं. षु ६ 
७ | (09)(90) शबरी आदिवासी ae २५००० २५००.००० | आयुकत, आदिवासी 
ae ३६- 
विकास महामंडळास वित्तीय विकास, नाशिक 
स्या काय अनुदाने 
सहाय्य (कार्यक्रम खची (वेतन 
(लेखाशिर्ष २४२५१३५९) 
२४२५ एकूण ३७५००० ३७५००.००० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ २८४९५७३७ २८६९८६१.००० 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM. 


RAJENDRA #* 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63 


511160B2054D23D8173AD985E5B569A5802C 
EASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2023.06.30 13:41:20 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


